अतितात्काळ / अर्थसंकल्प प्राथम्य आकस्मिकता निधीतून घेतलेल्या अग्रीमांची भरपाईबाबत. 
(मार्च, २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आकनि - २०२१/प्र.क्र.४६/अर्थ-३. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च , २०२१. 


संदर्भ :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक - २०२१/प्र.क्र.११/अर्थ-३, दि. १० फेब्रुवारी, २०२१. 
परिपत्रक 

सन २०२० - २१ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक ०१ मार्च, २०२१ रोजी विधानमंडळास सादर 
करण्यात आले असून सदर पूरक खर्चाच्या विवरणपत्रात आकस्मिकता निधी भरपाईसाठी पूरक मागण्या समाविष्ट 
करण्यात आल्या आहेत. आकस्मिकता निधीतून घेण्यात आलेल्या सदर अग्रीम रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र या 
सोबत पाठविण्यात येत आहे. “महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२१” आता मंजूर झाला असल्याने 
संबंधित मंत्रालयीन विभागांना अशी विनंती करण्यात येते की, या परिपत्रकासोबतच्या विवरणपत्रात नमूद करण्यात 
आलेल्या बाबींवरील खर्च हा आता आकस्मिकता निधीच्या खर्च खाती टाकू नये व तसे संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांना कळवावे. 
२. आकस्मिकता निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या अग्रीम रकमांच्या बाबतीत पुरवणी विनियोजने 
विधानमंडळाने मंजूर केलेली असून ती, “महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२१” (सन २०२१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२, दिनांक १० मार्च, २०२१) यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. महालेखापाल 
(लेखा व अनुज्ञेयता) - एक, महाराष्ट्र, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, या परिपत्रकासोबतच्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ-४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या रकमेतून झालेल्या खर्चाऐवढ्या रकमेची आकस्मिकता 
निधीमध्ये भरपाई करण्यात यावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१७३३२४४३०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Mahadeo 000 ee oan crtncostos acai 


Department, pos' \de=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=c9d9653f97 13992a763d83073a20a4098f80293f23905 


. 
M a h a d | k 055f4e049e2a84fa95d, cn=Sanjay Mahadeo Mahadik 
Date: 2021.03.15 17:37:58 +05'30' 


सोबत - आकस्मिकता निधी अग्रनीमांचे विवरणपत्र (सं. म. महाडीक) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र,मुंबई. (२५ प्रती) 
महालेखापाल( लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र,मुंबई. (२५ प्रती) 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र,नागपूर. (२५ प्रती) 
५. महालेखापाल(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र,नागपूर.(२५प्रती) 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. (५ प्रती) 


Cc 40 A -0 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आकनि - २०२१/प्र.क्र.४६/अर्थ-३. 


७. सह संचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक शाखा,५ वा मजला,नवीन प्रशासकीय भवन,मुंबई - ३२ (५ प्रती) 
८. अपर संचालक (इ.आ.सं.) अर्थ व सां. संचालनालय,७ वा मजला,नवीन प्रशासकीय भवन,मुंबई-३२ (२ प्रती) 
९. सर्व कोषागार अधिकारी. 

१०. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (क-शाखा), विधानभवन, मुंबई-३२. 

१२. सर्व कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, वित्त विभाग, आकस्मिकता निधीतील आगाऊ रकमांची 
आधीच भरपाई करण्यात आलेली असल्याने यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
आकस्मिकता निधीच्या आगाऊ रकमांच्या संबंधातील खर्च आकस्मिकता निधीच्या खर्च खाती टाकला 
जात नाही, याची खात्री करुन घ्यावी. 

१३. निवड नस्ती, अर्थ-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


7S 3 पैळी २? 


IR परिपत्रक क्रमांकः आकनि - २०२१/प्र.क्र.४६/अर्थ-३. 


विवरणपत्र 
सन २०२१ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्च, २०२१ मध्ये भरपाई करण्यात आलेल्या आकस्मिकता निधी अग्निमांचे विवरणपत्र. 
अ.क्र. | वित्त विभागाच्या ज्या ज्ञापनाद्वारे विषय अग्रिमाची रक्‍कम पुरवणी पुरक | पुरक | अग्निमांच्या वापरासंबंधी 
आगाऊ रक्कम मंजूर करण्यात (रुपये) मागणीची मागणी | मागणी | विभागाच्या आदेशाचा क्रमांक व 
आली त्या शासकीय ज्ञापनाचा रक्‍कम (रुपये) | चापृष्ठ | चा बाब | दिनांक 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक | क्रमांक 
1 १_| २ ३ a eee 4 a | o | ८ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
2290 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
¥ क्र.आकनि-२०२१/प्र.क्र.१/अर्थ-९, | नौरोसजी वाडीया मॅटनिटी | 99,99,23,000 । 49,99,23,000 | ४६ 42 . अनुदान-२०२०/प्र.क्र.५७/राकावि-२, 


दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


रुग्णालयास सहायक अनुदान 
देण्यासाठी 


दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१. 


पृष्ठ 3 पळी 3 


